अर्थसंकल्पीय अनुदान-सन २०२४-२५ 
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ 
अंतर्गत सर्वसाधारण घटकाखाली (केंद्र 
हिस्सा) निधी वितरित करणेबाबत... 
(लेखाश्ीर्ष २२१५ ९८३५) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०२४/प्र.क्र.६१/पापु-०८ 
७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: 02 ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: - 
१) शासन निर्णय समक्रमांकः दिनांक २९.०७.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक : - 


उपरोक्त संदर्भाकींत क्रमांक.०४ मधील शासन निर्णय दिनांक २९ जुले, २०२४ मधील 
परिच्छेद क्र.०२ ऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद क्र.०२ वाचण्यात यावा. 

"सदर निधी रक्‍कम रु.५३५९.२० लक्ष (अक्षरी रूपये त्रेपन्न कोटी एकोणसाठ लाख वीस 
हजार wan) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय,मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरित 
करणेसाठी श्रीम.माधुरी तानाजी कुंभार,अवर सचिव,सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्ष,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे.” 

०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११४३६१४७९२८ असा 
आहे. हा आदेश॒ डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०२४/प्र.क्र.६ १/पापु-०८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by RANI DEELIPRAO DEOKATE 
RA N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0fea5cae29d80a4f500842e3ec1a32608f 
D F F [_ | p RA O 603b343a904f1f366c9491356ac06d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=BBD64806F9A7A26899A43E3A95 


A0566B762C44B895D63 16615D2932D87DEFEEE 
, cn=RANI DEELIPRAO DEOKATE 


Date: 2024.08.02 11:34:03 +05'30' 


(राणी दि.देवकत्ते) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 


मुंबई. 
उपसचिव, (कार्यासन पापु-०८/१६), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


३. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा व अनुज्ञेयता 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/नागपूर 


६. अभियान संचालक(स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FM, बेलापूर 


र्‌, 


अतिरिक्‍त अभियान संचालक(स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FRA, बेलापूर 


. जिल्हा समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन/उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), 


जिल्हा परिषद, सर्व. 
उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, जिल्हा परिषद, सर्व. 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

११.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१२.नियोजन विभाग, (कार्यासन-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१३.वित्त विभाग, (व्यय-३) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कार्यासन क्र.पापु-०४, पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-०८ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


